श्री. पी.पी. देशपांडे, पीठासीन अधिकारी, शाळा 
न्यायाधिकरण, कोल्हापूर यांना कार्यमुक्त करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः ईएसटी-३९१८/प्र.क्र.५५/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०५ जून, २०१८ 
पहा: 

१. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांचे पत्र क्र. MSLSA/2096/323,f&. १३.०२.२०१८ 
२. पिठासीन अधिकारी शाळा न्यायाधिकरण, कोल्हापूर यांचे क्र.शान्या/पीअ/रजा कोवि/२०१८/३०,दि. २०.०२.२०१८ 
३. शासनाचे समक्रमांक दिनांक ०८.०३.२०१८ चे ज्ञापन दिनांक १९.०३.२०१८ चे ज्ञापन 
४. निबंधक समान्य, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे क्र.,१२१९/२०००/१४४६/२०१८,दि. २५.०५.२०१८. 


शासन Seat - 

श्री. प्रविण प. देशपांडे, पीठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण, कोल्हापूर यांची सचिव, जिल्हा विधी सेवा 
प्राधिकरण, वाशिम या पदावर बदलीने पदस्थापना करण्यात आली आहे. सबब, श्री. प्रविण प. देशपांडे, यांना बदलीच्या 
ठिकाणी रुजू होण्यासाठी, पीठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण, कोल्हापूर या पदावरुन कार्यमुक्त करण्यात येत 
आहे. 
२. याबाबतची अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र (भाग-१) मध्ये प्रसिध्द करण्यात यावी. 
३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६०६१५३११७००२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


Ravindra Pralhad = 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Ate टं 
(र. प्र. आटे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्‍त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती इमारत),महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
२) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर 
३) शिक्षणाधिकारी (प्राथ/माध्य.), जि. प. कोल्हापूर, सातारा, सांगली, रत्नागिरी, सिधुदूर्ग. 


महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
संचालक, लेखा व कोषगारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 
(महिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई योग्य ते प्रसिध्दी पत्रक काढण्याच्या विनंतीसह ) 
८) व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई (पत्राद्वारे ) 
प्रत,(माहितीस्तव) 
१) मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे विशोष कार्यकारी अधिकारी. 
) प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 
) 


) 
) 
४) महाप्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्राव्दारे) 
) 
) 
) 


निवडनस्ती 
पृष्ठ १ पैकी १ 


